अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला व 
त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - मुवाढ २०२२/(प्र.क्र.१२९/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : २८/०९/२०२२ 


संदर्भ = १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/लाक्षेवि आस्था, दि.२३/०३/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ 
३. अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांचे पत्र जा.क्र.३४८५/ आस्था-१/मुदतवाढ 
(सिचन)/२०२२, दि.०४.०८.२०२२. 
प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांनी 
त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३० पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदांना दि.०१.०९.२०२२ 
ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती Hoch आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांचे 
कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३० पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.१२९/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


अ 


कार्यालयाचे नाव 


नियत 
अस्थायी 
आस्थापने 
वरील पदे 


रुपांतरीत 
अस्थायी 
आस्थापने 
वरील पदे 


लेखाशिर्ष 


२ 


३ 


fs 


4 


-?| 0) 4 S| ° 


अधीक्षक अभियंता, 
अकोला सिंचन मंडळ, अकोला 


३१ 


| 


अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, 

८० सर्वसाधारण, 

१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 
(०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भागभांडवली 
अंशदान (वेतन) 

(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान 
(अनिवार्य) (४७०१ आय १७१) 
३२, अंशदाने, 


अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला 


२५६ 


२४ 


बुलढाणा 
बुलढाणा 


पाटबंधारे विभाग, 


883 


०८ 


ब- मागणी क्र आय -३ 

२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
८०, सर्वसाधारण, 

००१, संचालन व प्रशासन, 

(०४) परिरक्षण आस्थापना, 

(०४) (०१) अधीक्षक अभियंता, 
अकोला पाटबंधारे मंडळ, 
अकोला (अनिवार्य) 
(२७०१-१५८३) 


एकूण 


७३० 


३२ 


. अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ७३० पदे नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३० मंजूर 
पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदांना संबंधित 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.१२९/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


षु. 


कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.२८/०२/२०२३ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या 
अधीन राहून दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१८/०८/२०२२ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९२९१६२७२७९४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRADNYA गातो ॥ 110111 आन 
MESHRAM Date: 2022.09.29 164053 40580 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट अव विवरणपत्रे १ते ५ 


प्रत, 


महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१ / विनियम ), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 


, अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला, 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके 
अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील .त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना ,वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील 
सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील . 

कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.१२९/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 
७. कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा 


८. अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.१२९/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२ / (प्र.क्र.१२९/२२)/ लाक्षेवि (आस्था), दि.२८/०९/२०२२ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट- "अ 


अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला मंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गत २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
अस्थायी अस्थायी 
आस्थापनेव । आस्थापनेव 
रील पदे | रील पदे 
२ ३ cae 4 
अधीक्षक अभियंता, ३१ | अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
अकोला सिंचन मंडळ, अकोला (विवरण ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
पत्र-०१) यावरील भांडवली खर्च, 
८० सर्वसाधारण, 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका 
(०४ विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) 
(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंडादान 
(अनिवार्य) 32, अंशदाने, 
(४७०१ आय १७१) 
अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला २५६ २४ ब- मागणी क्र आय -३ 
(विवरण (विवरण २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
पत्र-०२) पत्र-०४) ८०, सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 
बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा ४४३ ०८ (०४) (०१) अधीक्षक अभियंता, अकोला 
(विवरण (विवरण पाटबंधारे मंडळ, अकोला (अनिवार्य) 
पत्र-०३) | पत्र-०५) | (२७०१ १५८३) 
एकूण ७३० ३२ 
PRADNYA 5४१७ रेज 
MESHRAM DEPARTMENT. 0000000 १६90 


Date: 2022.09.29 16:41:13 4-05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. १२९/ २०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि.२८.०९.२०२२ चे सहपत्र. 
विवरणपत्र- १ 


मंडळ :- अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापना पदांचा तपशील दि.०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२२ ते 
२८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ पदे 

(9)  । अधीक्षक अभियंता 11 पै | 
(२ | उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ काका 
(३) | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ ३ 
(४ | अधीक्षक a 
(4) | प्रथम लिपीक शका 
(६) | प्रमुख आरेखक विक ae 
(७ | सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) i= 
(८) | उच्चश्रेणी लघुलेखक a ae 
(९) | वरिष्ठ दप्तर कारकुन शिक काका 
(१० । वरीष्ठ लिपीक ४ 
(११ | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) ७ 
(१२) | लेखाधिकारी 11 पै | 
(१३) | WHS दप्तर कारकुन कका 
(१४ । संगणक कार्यक्रम चाळक विदिशा" 
(१५ | वाहन चाळक a ae 
(१६) | नाईक 1१ | 
(१७) | शिपाई ३ 
(१८) | चौकीदार शिंका 
एकुण :- ३१ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

PRAD NYA S HYAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 

MESHRAM MAHARASHTRA, OU: WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 


Date: 2022.09.29 16:41:29 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. १२९/ २०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि.२८.०९.२०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-२ 
कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापना पदांचा TIM दि.०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र पदनाम दि.०१/०९/२०२२ ते 
२८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ पदे 

विभाग :- अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला (अंतर्गत ३ उपविभाग) 
(१  । कार्यकारी अभियंता ॥-- =e __-.| 
(2) | उपकार्यकारी अभियंता i. an 
(3) | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ ४ 
(3) । विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी a a 
(५ | प्रथम लिपीक Se ae 
(§) । विभागीय भांडारपाल 1 १ 
(9) | सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) a ee 
(८) | वरिष्ठ दप्तर कारकुन काल 
(९) । वरीष्ठ लिपीक षु 
(१०) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) ४ 
(११ | टंकलेखक ३ 
(१२) | दप्तर कारकुन ३ 
(१३) | आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) i "| 
(१४) | सहाय्यक भांडारपाल / भांडार लिपीक a: ca 
(१५ | वाहन चालक a _______ | 
(१६ | नाईक 1१ | 
(१७) | शिपाई G 
(१८) | चौकीदार a oy, 
एकुण :- ३६ 

उपविभाग :- (9) पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, अकोला (अंतर्गत ५ शाखा ३ जुनी व २ नवीन) 
(9) । उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ 1 १ | 
(२) | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ | —— 4 3] 
(३) | वरीष्ठ लिपीक 1 व| 
(४ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) a a 
(4) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) २ 
(६ | टंकलेखक शा 
(७ | दप्तर कारकुन २ 
(८) | वाहन चालक i ee 
(९) | शिपाई २ 
(१०) | चौकीदार १ 
एकुण :- १३ 


शाखा :- (9) पाटबंधारे शाखा पातूर 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


मोजणीदार 


esp 


शिपाई 


कालवा टपाली 


AV] -0 | O}] O}] KH] (२ | A] -0 | -5 


कालवा चौकीदार 


AD 
A 


एकुण :- 


शाखा :- (२) पाटबंधारे शाखा मोर्णा, अकोला 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


मोजणीदार 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवा टपाली 


AV] -0 | O}] O}] 9८ WA] A] -0 | -5 


कालवा चौकीदार 


AD 
A 


एकुण :- 


शाखा :- (३)पाटबंधारे शाखा मोर्णा, कापशी 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


मोजणीदार 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवा टपाली 


AV] -0 | O}] O}] CK] (२ | A] -0 | -5 


कालवा चौकीदार 


A 
AD 


एकुण :- 


उपविभाग :- (२) पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, बोरगांवमंजू (4 SAINTS) 


उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ शिका 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ HT.) 


|. ही स्य: 
(:._ ति. —_ 2] 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) |. ae 
२ 
a ee 


टंकलेखक 


(७ | दप्तर कारकुन २ 
(८) । वाहन चालक ee 
(९) | शिपाई 2 
(१० | चौकीदार a: 
एकुण :- १३ 
शाखा :- (१) काटेपूर्णा धरण व्यवस्थापन शाखा महान 
(१ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ a, Sons 
(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a Se 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५  । मोजणीदार ४ 
(६ । संदेशक a | 
(७ | शिपाई 1 १ 
(८) | कालवा टपाली en 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- २२ 
शाखा :- (२) काटेपूर्णा प्रकल्प शाखा, बोरगांवमंजू 
(१ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ Po ऱदीी.- __*| 
(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1 or 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार ४ 
(६) | संदेशक 1 १ _| 
(9) | शिपाई 1 १ 
(८) । कालवा टपाली (ब. 77/) 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- 22 
शाखा :- (३) काटेपूर्णा प्रकल्प शाखा,पळसो 
(१ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 1 १ 
(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक शा 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५  । मोजणीदार ४ 
(६ | संदेशक शा 
(9) | शिपाई a तही.) 
(८) । कालवा टपाली a 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- २२ 
| शाखा: (४उमाप्रकल्पक्षाखा,मुर्तिजापू || :- (४) उमा प्रकल्प शाखा, मुतिजापूर 
(१ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ a. Soe 


(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a ee 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५  । मोजणीदार ४ 
(६) | संदेशक a 
(9) | शिपाई a Se 
(८) | कालवा टपाली a | 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- २२ 
शाखा :- (५) पाटबंधारे शाखा महानपिंजर 
(१ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 1 ee 
(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a ee 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(4) | मोजणीदार ४ 
(६ | संदेशक शिका 
(9) | शिपाई a ae 
(८) | कालवा टपाली a: ae 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- २२ 


उपविभाग :- (१) वान प्रकल्प व्यवस्थापन उपविभाग, तेल्हारा (अंतर्गत ५ नवीन शाखा) 


(9)  । उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ 1 १ | 
(२) | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ ४ 
(३) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
(3)  । वरीष्ठ लिपीक a औ...__.| 
(५ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) a ae 
() । कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) २ 
(७ | टंकलेखक ॥ ae 
(८) | वाहनचालक a en 
(९) | शिपाई २ 
(१०) । चौकीदार 1 १ | 
एकुण :- १८ 
एकंदर एकुण :- २५६ 
PRADNYA SHYAM ० ouuern 
MESHRAM DEPARTMENT st oso 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२ /(प्र.क्र. १२९/ २०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि.२८.०९.२०२२ A सहपत्र. 
विवरणपत्र- ३ 

कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा कार्यालयातील नियत 

अस्थायी आस्थापना पदांचा TICs दि.०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


विभाग :- कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा (9 उपविभागासह) 


(१  । कार्यकारी अभियंता i San 
(२ | उपकार्यकारी अभियंता fi— तै. १ 
(3) । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ ४ 
(४ | विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी a 
(५ | प्रथम लिपीक 1 १ | 
(६ । विभागीय भांडारपाल i व... -::१ 
(9) | सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) 1 १ | 
(८) | वरिष्ठ दप्तर कारकुन शिका 
(९) । वरीष्ठ लिपीक षु 
(१०) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) ४ 
(११ | टंकलेखक ३ 
(१२) | दप्तर कारकुन ३ 
(१३) । आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) a __)| 
(१४) | सहाय्यक भांडारपाल / भांडार लिपीक शिका 
(१५ । वाहन चालक a १. ___* 
(१६ | नाईक 16 | 
(१७) | शिपाई 4 
(१८) | चौकीदार | रै. "| 
एकुण :- ३६ 
उपविभाग :- (१) पाटबंधारे उपविभाग मलकापूर (अंतर्गत ४ शाखा) 
(१ | उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ a __/) 
(२) | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ ॥____ ee 
(३) । वरीष्ठ लिपीक a. 
(8) | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 1 तै. 
(4) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) a: "| 
(६ | टंकलेखक a eee 
(७ | दप्तर कारकुन २ 
(८) | वाहनचालक a: ier 
(९) । ras a. "| 
(qo) | चौकीदार a औ.. 1: 
एकुण :- ६ 
शाखा कार्यालय :- (१ पाटबंधारे शाखा नळगंगापूर 
(१ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ Pl 
(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक |. ee 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 


मोजणीदार 


संदेशाक 


शिपाई 


कालवा टपाली 


AV] O/ -0 | -0 । 9८ 


कालवा चौकीदार 


AJ 
me) 


एकुण :- 


शाखा : (२) पाटबंधारे शाखा मोताळा 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


मोजणीदार 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवा टपाली 


AV] -0 | O}] O}] CO} (२ | A] oO ७! 


कालवा चौकीदार 


AJ 
me) 


एकुण :- 


शाखा : (३) पाटबंधारे शाखा धानोरा 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


मोजणीदार 


संदेशाक 


शिपाई 


कालवा टपाली 


कालवा चौकीदार 


AV] -0 | O}] O}] CO] A] A] oO छ 


AJ 
me) 


एकुण :- 


शाखा : (४ पाटबंधारे शाखा उमाळी 


Ee) 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 


AD 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


AN 


दप्तर कारकुन 


9८ 


कालवा निरीक्षक 


ग्रे 
eS 


मोजणीदार 


८४) 


esp 


S 


शिपाई 


(३ 


कालवा टपाली 


>... (0000060 seek | Se, | sees, rece, | स. ल्न 
ee dl ee ee ee | 5-4 ee 


vo 


कालवा चौकीदार 


AN} OO}; O}] O}] CO] A] VD] OO] 0 


एकुण :- २१ 


उपविभाग : (२) पाटबंधारे उपविभाग, खामगांव (अंतर्गत ३ शाखा) 


| @ |उपविभागीयअभि/अधि/सहा.अअ./सअश्रेी | a अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ १ 


| (२ | शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभि/सहा.अभिश्रेणी>_ | 4 | अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ १ 


| (३) वरीष्ठलिपीकेी Jf 4a | लिपीक १ 


(8) | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 1 १ 
(५ | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) २ 
(६ | टंकलेखक शिका 
(७ | aR कारकुन २ 
(८) | वाहन चालक a. 
(९१ | शिपाई २ 
(१० | चौकीदार शिक का 

एकुण :- १३ 

शाखा : (१) पाटबंधारे शाखा तांदूळवाडी 

(१) | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि/सहा.अभिश्रेणी> | a 
(२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a __*| 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(3)  । कालवा निरीक्षक ८ 
(4) । मोजणीदार ४ 
(६ | संदेशक a a 
(9) | शिपाई a ce, 
(८) ।कालवा टपाली 1 १ 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 

एकुण :- २२ 

शाखा : (२) पाटबंधारे शाखा हिंगणा 

(9)  । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ |. ग. 2 | 
(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक EE __  _!:) 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(4) । मोजणीदार ४ 
(g) । संदेशक 1 १] 
(9) | शिपाई शिळा आ 
(८) ।कालवा टपाली ee 
(3) | कालवा चौकीदार 3 

एकुण :- 22 

शाखा : (3) पाटबंधारे शाखा जळगांव जामोद 

(9)  । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ a. 
(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1 se 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(4) । मोजणीदार ४ 
(g) । संदेशक शिळा शाय 
(9) | शिपाई a, ee 
(८) ।कालवा टपाली शिका कव्या 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 

| एकुण-| RR 


| उपविभाग :-(४) पाटबंधारे उपविभाग, मेहकर (अंतर्गत sa) || :- (४) पाटबंधारे उपविभाग, मेहकर (अंतर्गत ४ शाखा) 


| @ |उपविभागीयअभि/अधि/सहा.अअ./सअश्रे | a उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ 


१ 


(2) | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 1 १| 
(३) । वरीष्ठ लिपीक = aa 
(3) । अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) a: see 
(4) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ OT) 2 
(६ | टंकलेखक a. 
(७ । दप्तर कारकुन २ 
(८) | वाहन चालक शि का 
(९१ | शिपाई २ 
(१० | चौकीदार 1 a 
एकुण :- १३ 
शाखा : (9) पाटबंधारे शाखा सुलतानपूर 
(9)  । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 1१ 
(२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a 
(3) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(4) । मोजणीदार 8 
(६ | संदेडशक शिळ का 
(9) | होिपाई 1१ | 
(८) ।कालवा टपाली 1१ 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 


एकुण :- 


शाखा : (२) पाटबंधारे शाखा दुसरबीड 


(११ | शाखाअभियंता/कनिष्ठअभि/सहा.अभिश्रेणी_ | १ 
(२)  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार 8 
(६) । संदेडाक [a 
(9) । शिपाई |. a 
(८) । कालवा टपाली Po 
(९ | कालवा चौकीदार ३ 


एकुण :- 


शाखा : (३) पाटबंधारे शाखा मेहकर-१ 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


मोजणीदार 


संदेडाक 


A 
A 


A 
A 


OO} KC] (२ | A] oO} -5 


शिपाई शिका 

कालवा टपाली शिक्का आळा 

कालवा चौकीदार ३ 

एकुण :- २२ 

शाखा : (४) पाटबंधारे शाखा लोण 
(9)  । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ | ह. | 
(२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1१ 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार 8 
(६ | संदेडशक शिका 
(७ । शिपाई शिक आगा 
(८) । कालवा टपाली शिक्का आळा 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- २२ 
उपविभाग : (४) पाटबंधारे उपविभाग, चिखली (अंतर्गत ४ शाखा) 
(9) । उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ a ह._____॥ 
(२) शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ 1१ 
(३) । वरीष्ठ लिपीक a 
(3) । अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) a बी. _, 
(५) | कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) २ 
(६ | टंकलेखक ae 
(७ । दप्तर कारकुन २ 
(८) | वाहन चालक शिक काशा 
(९१ | शिपाई २ 
(१० | चौकीदार |.____ ही...) 
एकुण :- १३ 
शाखा : (१) पाटबंधारे शाखा बुलडाणा 

(9)  । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ = eee 
(२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक EE 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8) | कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार 8 
(६) | संदेडाक |. व... 
(9) | Bros 1१ 
(८) । कालवा टपाली 1१ 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- २२ 


शाखा : (2) पाटबंधारे शाखा चिखली-१ 


(११ | शाखाअभियंता/कनिष्ठअभि/सहा.अभिश्रेणी_ | १ 
(२)  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ae _:. 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(3)  । कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार 8 
(६) | संदेडाक a आळ 
(७ । शिपाई |“... 
(८) । कालवा टपाली a 
(3) | कालवा चौकीदार 3 
एकुण :- २२ 
शाखा : (३) पाटबंधारे शाखा देऊळगांवराजा 
(9)  । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ _——— _* 
(२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1१ 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8)  । कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार ४ 
(६ | संदेशक a शा 
(७ । शिपाई a 
(८) । कालवा टपाली 1१ 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- 22 
शाखा : (8) पाटबंधारे शाखा उंद्री 
(१  । शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ ae 
(२) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक शिक आ 
(३) | दप्तर कारकुन २ 
(8)  । कालवा निरीक्षक ८ 
(५ | मोजणीदार ४ 
(६) | संदेडाक 1१ 
(७ । शिपाई SS aa 
(८) । कालवा टपाली |. शी... 
(९ । कालवा चौकीदार ३ 
एकुण :- २२ 


शिक आळ नी : (५ खडकपूर्णा प्रकल्प व्यवस्थापन उपविभाग देऊळगांवमही (अंतर्गत४ नवीन 
शाखा) 


(१) उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ 1१ 
(२) शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ ४ 
(३) । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1 
(४ । वरीष्ठ लिपीक a aa 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 1१ 
कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) २ 
टंकलेखक Po 
वाहन चालक Po 
शिपाई २ 
चौकीदार Po 

एकुण :- १८ 

उपविभाग : (६) मन प्रकल्प व्यवस्थापन उप विभाग, शिर्ला नेमाने (अंतर्गत -४ नवीन 
शाखा) 

(१ । उपविभागीय अभि./अधि./(सहा.अ.अ.)/सअश्रे-१ PD 
(2) | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभि./सहा.अभि.श्रेणी-२ ४ 
(३) | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 8 
(3)  । वरीष्ठ लिपीक PD 
(4) | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) Po 
(g) । कनिष्ठ लिपीक (क.लि./टंकलेखक-मंडळ का.) २ 
(७ | टंकलेखक गु. ___| 
(८) | वाहन चालक 1 ae 
(९१ । शिपाई २ 
(१० । चौकीदार शिका 
एकूण १८ 

एकंदर एकूण ४४३ 

PRADNYA SHYAM bt ctrrantva sivatiaestnan c= ms 
MESHRAM ह 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. १२९/ २०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि. २८.०९.२०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र- ४ 
कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला कार्यालयातील रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापना पदांचा तपशील दि.०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला 
(१  । सो.अर्चना प्रमोदरांव मुळे कारकून ३०/०९/२०२३ 
Q) । पंडीत दत्तात्रयकेकन मजुर ३०/०९/२०२५ 
(३) | एन.डी.सोनोने मजुर ३१/०१/२०२७ 
(8) | केशव वामन घायवट मजुर ३१/०७/२०२३ 
(५) पांडुरंग नामदेव भगत मजुर ३१/०३/२०२३ 
(६  । वसंत त्र्यंबक जाधव मजुर ३१/०७/२०२५ 
(७ अरुणकिसनसोने बिनतारी यंत्रचालक | ३१/०३/२०२४ 
(८) । गजानन रामभाउ प्रांजाळे मोजणीदार ३१/०८/२०२५ 
(९) । भाष्कर महादेव कडू मजुर ३०/०६/२०२४ 
(१० । अशोक मुगूटरांव सुरोशे मजुर ३०/०६/२०२४ 
(११) | भिमराव श्रीराम शेजे मजुर ३०/०६/२०२५ 
(१२) । रामेश्वर गोविदा बोलधाने मजुर ३१/०८/२०२५ 
(१३) । प्रमोद सुखदेव भोरखडे मजुर ३१/०५/२०२७ 
(१४ | सुखदेव सिताराम आगे मजुर ३०/०४/२०२५ 
(१५ । नागोरांव नामदेव पवार मजुर ३१/०५/२०२४ 
(१६) । श्रीराम रामकृष्ण वडतकर मजुर ३०/०६/२०२४ 
(१७ | धनसिंग तुळशीराम चव्हाण मजुर ३१/०५/२०२४ 
(१८) । ]ो.मा.गवई चौकीदार ३०/०६/२०२३ 
(१९ ।म.जा.भडके मजूर ३०/०६/२०२३ 
(२० | ह.सं.कोकाटे मजूर ३०/०६/२०२४ 
(२१) । ]ो.अमिर.शो.अजिज मजूर ३१/०७/२०२३ 
(२२) ।रा.भी.अवताडे मजूर ३१/०१/२०२८ 
(२३) ।अनिलरा. गोसावी मजूर ३१/१०/२०२६ 
(२४  । भा.जा.वानखडे मजूर ३१/०७/२०२३ 
MESHRAM पक किणी 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. १२९/ २०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि.२८.०९.२०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र- ५ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा कार्यालयातील 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना पदांचा तप्षील दि.०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र कर्मचा-याचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा 
(१) श्री.भेकाजी सिताराम पैठणकर मजूर ३१/०७/२०२३ 
(2) श्री.रमेश नामदेव धोरण मजूर ३१/०३/२०२४ 
(3) श्री.जगन गणपत सावंत चौकीदार २८/०२/२०२६ 
(3) श्री.विलास प्रल्हाद चोपडे स्वच्छक ३१/०७/२०२४ 
(५७ | aft. श्री.वी.तायडे स्वच्छक ३०/०९/२०२२ 
(g) श्री.अशोक हरिभाऊ राठोड मजुर ३०/११/२०२७ 
(७ । श्री.एम.टी.दुतोंडे चौकीदार ३०/०६/२०२५ 
(८) | श्रीको.अकबर शो.अफसर स्वच्छक ३०/०६/२०२३ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA जाग 000110100५ 


MESHRAM bere 


ate: 2022.09, 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


RA, OU = WATER RESOURCES 


T 
1.29 16:42:44 +05'30' 


कक्ष ARG, AERIS शासन 


